RNI No. MAHBIL/ 2009/35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ३, अंक २४ ( ६ ) ] 


शनिवार , एप्रिल १५ , २०१७ / चैत्र २५ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१.- महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या विवक्षित करविषयक 
कायद्यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम 


पृष्ठे 
१-८ 


दिनांक १३ एप्रिल २०१७ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


प्रकाश हिं . माळी, 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१. 
( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १५ एप्रिल 
२०१७ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 


महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या विवक्षित करविषयक कायद्यांमध्ये आणखी 

सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम , 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या विवक्षित 
करविषयक कायद्यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या अडुसष्टाव्या वर्षी, 
याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


१ 


भाग चार - ४४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल १५, २०१७/ चैत्र २५ , शके १ ९ ३ ९ 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक 


संक्षिप्त नाव व 

१ . (१ ) या अधिनियमास, महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) 
प्रारंभ. अधिनियम, २०१७, असे म्हणावे. 

( २ ) या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त , 

( क ) कलमे ३, ४, ५ व ६ ही , १ एप्रिल २०१७ पासून अंमलात येतील ; आणि 
( ख ) उर्वरित कलमे , हा अधिनियम राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकास अंमलात येतील . 

प्रकरण दोन 

महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम , १ ९ ६२ याची सुधारणा . 
सन १ ९ ६२ चा 

२ . महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम , १ ९ ६२ याच्या कलम १२ ब मध्ये , 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ९ याच्या 

( १) पोट- कलम (१) मधील, खंड ( ई) मध्ये “ आणि २०१४-१५ ” या मजकुराऐवजी , “, २०१४-१५ , 
कलम १२ ब ची २०१५-१६ आणि २०१६-१७ 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
सुधारणा. 

( २ ) पोट - कलम ( २) वगळण्यात येईल . 


१ ९ ६२ चा 
महा . ९ . 


प्रकरण तीन 


१ ९ ७५ चा 
महा. १६ . 


“ 


“ 


“ 


महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर 

अधिनियम , १९ ७५ याची सुधारणा . 
सन १ ९ ७५ चा 

३ . महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १९ ७५ 
महाराष्ट्र अधिनियम 

( यात यापुढे, या प्रकरणात , ज्याचा निर्देश व्यवसाय कर अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
क्रमांक १६ याच्या 
कलम ३ ची कलम ३ मध्ये , पोट - कलम ( २) मधील, तिसऱ्या परंतुकामध्ये, “ ज्यावर्षी तिला नावनोंदणी प्रमाणपत्र 
सुधारणा. मिळालेले ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि आठ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल ” या मजकुराने संपणाऱ्या 
मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

ज्यावर्षी तिला नावनोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आलेले असेल किंवा ज्यावर्षी तिच्या विरुद्ध 
नावनोंदणी करण्याची कार्यवाही सुरू केली असेल यांपैकी जे अगोदर असेल त्या वर्षाच्या, लगतपूर्वीच्या 
वर्ष अखेरीपासून, 

( क ) १ एप्रिल २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर नावनोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल त्याबाबतीत , 
चार वर्षांपेक्षा अधिक नसेल, 

( ख ) अन्य कोणत्याही बाबतीत, आठ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल. ". 

व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम ४ नंतर , पुढील कलमे समाविष्ट करण्यात येतील 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक १६ यामध्ये 
कलमे ४ अ व ४ ब 
समाविष्ट करणे. 
कर भरण्याचे 

“ ४ अ . १ एप्रिल २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर ज्यास नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल असा 
निर्बंधित दायित्व . 

एखादा मालक , ज्यावर्षी नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आलेले असेल किंवा ज्यावर्षी त्याच्या विरुद्ध नोंदणी 
करण्याची कार्यवाही सुरू केली असेल , यांपैकी जे अगोदर असेल त्या वर्षाच्या , लगतपूर्वीच्या वर्ष 

अखेरीपासून, चार वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता कर भरण्यास पात्र नसेल. 
विवक्षित प्रकरणांत 

४ ब. (१) राज्य शासनास, वेळोवेळी, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , उक्त अधिसूचनेमध्ये निर्दिष्ट 
कर वजा करण्याची 

केलेल्या अभिकर्त्याला दिलेल्या किंवा देय असलेल्या कमिशनच्या रकमेपैकी असे कमिशन प्रदान 
व तो भरण्याची 
जबाबदारी . करण्यापूर्वी, जे कर वजा करतील , अशा व्यक्तींच्या वर्गाकरिता तरतूद करता येईल. अशा प्रकारे कर 

वजा करण्यासाठी अधिसूचित केलेली व्यक्ती, उक्त अधिसूचनेमध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने आणि 
अधिनियमाच्या अनुसूची एक च्या नोंद १ अ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने कराचा भरणा करील . 


सन १ ९ ७५ चा 


४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १५, २०१७ / चैत्र २५ , शके १ ९ ३ ९ 


my 


( २) या अधिनियमान्वये मालकाशी व कर्मचाऱ्याशी संबंधित सर्व तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह , 
पोट- कलम ( १) अन्वये, कर वजा करण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तीस आणि जिच्याकडून कर 
वजा करावयाचा असेल, अशा व्यक्तीस लागू असतील. ”. 

५ . व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम ९ मधील, पोट - कलम ( २ ) मध्ये , “ जेवढ्या कालावधीत सन १ ९ ७५ चा 
या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ पात्र ठरेल " या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी " कराच्या 

महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक १६ याच्या 
रकमेबरोबरच ज्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत त्याने कर भरणे आवश्यक असेल त्या दिनांकानंतरच्या प्रत्येक कलम ९ ची 
महिन्याकरिता किंवा त्याच्या भागाकरिता, या कराच्या रकमेवरील विहित दराने परिगणित केलेली रक्कम सरळ सुधारणा . 
व्याजाने भरावी लागेल " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
६ . व्यवसाय कर अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये, 

महाराष्ट्र अधिनियम 
( १) नोंद १ नंतर, पुढील नोंद समाविष्ट करण्यात येईल : 

क्रमांक १६ याच्या 
कलम ४ ब अन्वये 

अनुसूची एक ची 

सुधारणा. 
अधिसूचित केलेल्या व्यक्ती . 

दरसाल रुपये २,५००. ” ; 
( २) नोंद २० नंतर, पुढील नोंद समाविष्ट करण्यात येईल : 
२० अ . वित्त अधिनियम , १ ९९ ४ अन्वये 
नोंदणीकृत सेवा पुरवठादार . 

दरसाल रुपये २,५००. ” . 


सन १ ९ ७५ चा 


" १ अ . 


. 


“ 


प्रकरण चार 


- 


. 


महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर नियम , २००३ याची सुधारणा. 
७ . महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर नियम , २००३ याच्या नियम ८ मध्ये, सन २००३ चा 

महाराष्ट्र अधिनियम 
( १) पोट -नियम (१ ) वगळण्यात येईल आणि तो दिनांक १ एप्रिल २००५ पासून वगळण्यात आला क्रमांक ४ च्या 
असल्याचे मानण्यात येईल 

खाली केलेल्या 

नियमातील नियम 
( २) पोट-नियम ( ३) ऐवजी, पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल आणि तो दिनांक १ एप्रिल ८ ची सुधारणा. 
२००५ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल : 

( ३) ज्या निर्धारणा अधिकाऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात विनिर्दिष्ट माल सापडलेला असेल 
किंवा त्याचा उपभोग घेतल्याचे, वापरल्याचेकिंवा विकल्याचे दिसून आले असेल अशा अनोंदीत 
आयातदाराचेनिर्धारण , त्या निर्धारणा अधिकाऱ्याकडून करण्यात येईल. ”. 


“ 


प्रकरण पाच 


~ 


२००५ चा 
महा . ९ . 


“ 


" 


“ 


सन २००५ चा 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ याची सुधारणा . 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ (यात यापुढे, या प्रकरणात , ज्याचा निर्देश, सन २००५ चा 
मूल्यवर्धित कर अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ८ मध्ये, पोट -कलम ( ३१ ) मधील , 

महाराष्ट्र अधिनियम 

क्रमांक ९ याच्या 
आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकापासून , ” या मजकुराऐवजी, “ एकतर भविष्यलक्षी प्रभावाने किंवा भूतलक्षी कलम ८ ची 
प्रभावाने, ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

सुधारणा. 
९. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम २३ मध्ये, 

महाराष्ट्र अधिनियम 
(१ ) पोट - कलम ( ७ ) मधील , 

क्रमांक ९ याच्या 

कलम २३ ची 
( क ) “ असे निर्धारण हे, ” या मजकुरापासून सुरू होणाऱ्या व “ आयुक्ताकडे पाठवले जाईल 

सुधारणा. 
या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी , पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

असे निर्धारण हे , उक्त आदेशात अंतर्भूत असलेल्या अशा निष्कर्षाची किंवा, यथास्थिति , 
निर्देशाची 

सूचना निर्धारण प्राधिकाऱ्याला किंवा, यथास्थिति , आयुक्ताला 

दिल्याच्या दिनांकापासून , 
उक्त आदेश अपील प्राधिकरणाने पहिल्या अपिलात दिला असेल तर अठरा महिन्यांच्या 
कालावधीत आणि इतर कोणत्याही प्रकरणात , छत्तीस महिन्यांच्या कालावधीत करण्यात येईल "; 


“ 


भाग चार - ४४-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १५, २०१७ / चैत्र २५, शके १ ९ ३ ९ 


( ख ) परंतुकामध्ये, “ संबंधित व्यापाऱ्याने 
संबंधित व्यापाऱ्याने ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या व 

या मजकुराने सुरू होणाऱ्या व " छत्तीस महिन्यांचा 
कालावधी मोजण्यात येईल या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात 


येईल : 


“ 


महा. ३१. 


महा. ३१ . 


संबंधित व्यापाऱ्याने त्यास कळविण्यात आलेल्या उक्त दिनांकाच्या अगोदर निर्धारण 
प्राधिकाऱ्याला किंवा, यथास्थिति, आयुक्ताला दिली असेल तर , उक्त प्रत सादर केल्याच्या 

दिनांकापासून, अठरा महिन्यांचा किंवा, यथास्थिति, छत्तीस महिन्यांचा कालावधी मोजण्यात येईल "; 
( २) पोट - कलम ( ११) मध्ये, दुसऱ्या परंतुकानंतर , पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

परंतु तसेच, निर्धारण आदेश हा , महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व २०१७ चा 
विधिग्राह्यीकरण) अधिनियम , २०१७ याच्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर काढला असेल त्याबाबतीत या 

पोट - कलमान्वये कोणताही अर्ज दाखल करून घेण्यात येणार नाही. ”. 
सन २००५ चा 

१०. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम २६ मध्ये, 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ९ याच्या 

( १) पोट - कलम ( ५), खंड ( क ) मधील परंतुकानंतर , पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात 
कलम २६ ची येईल : 
सुधारणा. 

परंतु आणखी असे की , निर्धारण आदेशाच्या विरोधातील कोणत्याही अपिलाच्या बाबतीत , जेव्हा 
निर्धारण आदेश काढण्यात आला होता त्या सुनावणीच्या वेळी व्यापाऱ्याला निर्धारण प्राधिकाऱ्यासमोर 
उपस्थित होणे किंवा हजर राहणे शक्य झाले नव्हते तेव्हा पहिल्या अपिलामध्ये , अपील प्राधिकरणाला, 
उक्त निर्धारण आदेश , 

( एक ) जर अपील, महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) २०१७ चा 
अधिनियम , २०१७ च्या प्रारंभाच्या पूर्वी दाखल केले असेल तर, उक्त अधिनियमाच्या प्रारंभापासून 
नऊ महिन्यांच्या आत , 

( दोन ) जर अपील, महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) २०१७ चा 
अधिनियम , २०१७ च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर दाखल केले असेल तर, ज्या दिनांकास उक्त 
अपील दाखल करण्यात आले असेल त्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत , 

तो निर्धारण आदेश रद्द करता येईल , आणि कलम २३ च्या पोट - कलम ( ७ ) अन्वये नव्याने 
निर्धारण करण्यासाठी ते प्रकरण निर्धारण प्राधिकाऱ्याकडे परत पाठविता येईल. ”; 
( २) पोट - कलम ( ६ ) नंतर , पुढील पोट -कलमे समाविष्ट करण्यात येतील : 

( ६ क ) महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अधिनियम, २०१७ चा 
२०१७ च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर दिलेल्या आदेशाविरुद्धचे कोणतेही अपील हे खालील 

एकूण 
रकमांच्या, लागू असल्याप्रमाणे, प्रदानाचा पुरावा सोबत जोडल्याखेरीज पहिल्या अपिलातील अपील 
प्राधिकरणासमोर दाखल करून घेतले जाणार नाही , 

( क ) घोषणापत्र किंवा, यथास्थिति , प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणावरून , ज्यामध्ये असे 
घोषणापत्र किंवा प्रमाणपत्र यांसंबंधातील दावा नामंजूर करण्यात आला होता त्या आदेशाच्या विरोधातील 
अपिलाच्या बाबतीत, पोट - कलम (६ ) च्या परंतुकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे , कराची रक्कम , 

( ख ) ज्यामध्ये वरील खंड ( क ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दावे नामंजूर केल्याचा आणि तसेच 
इतर कारणांवरून कर दायित्वाचा अंतर्भाव आहे त्या आदेशाविरुद्धच्या अपिलाच्या बाबतीत , असा कर 
हा , खंड ( क ) मध्ये नमूद केलेल्या कारणांव्यतिरिक्त असलेल्या कारणांमुळे असे कर दायित्व हे कराशी 
संबंधित असल्यास , अर्जदाराकडील विवादग्रस्त कराच्या रकमेच्या १० टक्क्यांइतकी रक्कम , 

( ग ) वरील खंड ( क ) आणि ( ख ) मध्ये वर्णन केलेल्या आदेशाव्यतिरिक्त असलेल्या आदेशाविरुद्धच्या 
अपिलाच्या बाबतीत, अर्जदाराकडील विवादग्रस्त असलेल्या कराच्या १० टक्क्यांइतकी रक्कम , 


महा. ३१ . 


- 


महा. ३१. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १५, २०१७ / चैत्र २५ , शके १ ९ ३ ९ 


द 


२०१७ चा 
महा . ३१. 


( घ ) केवळ शास्ती लादण्याच्या स्वतंत्र आदेशाविरुद्धच्या अपिलाच्या बाबतीत, अपील प्राधिकरणाने 
निदेश दिल्याप्रमाणे रक्कम, जी कोणत्याही परिस्थितीत अपिलकांकडील विवादग्रस्त शास्तीच्या रकमेच्या 
१० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल : 

परंतु, खंड ( ख ) किंवा, यथास्थिति, खंड ( ग ) अन्वये जमा करण्याची आवश्यकता असलेली 
रक्कम पंधरा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही. 

( ख ) महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अधिनियम, 
२०१७ च्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर जो आदेश दिलेला असेल त्या आदेशाविरुद्धचे कोणतेही अपील 
हे , एकूण रकमांच्या लागू असल्याप्रमाणे, प्रदानाचा पुरावा सोबत जोडल्याखेरीज, न्यायाधिकरणासमोर 
दाखल करून घेतले जाणार नाही, 

( क ) घोषणापत्र किंवा, यथास्थिति , प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणावरून ज्यामध्ये असे 
घोषणापत्र किंवा प्रमाणपत्र यांसंबंधातील दावा नामंजूर करण्यात आला होता त्या आदेशाच्या विरोधातील 
अपिलाच्या बाबतीत , पोट- कलम (६ ) च्या परंतुकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे कराची रक्कम , 

( ख ) ज्यामध्ये वरील खंड ( क ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दावे नामंजूर केल्याचा आणि तसेच 
इतर कारणांमुळे कर दायित्त्वाचा अंतर्भाव आहे त्या आदेशाविरुद्धच्या अपिलाच्या बाबतीत , खंड ( क ) 
मध्ये 

नमूद केलेल्या कारणांव्यतिरिक्त असलेल्या कारणांमुळे असे कर दायित्व हे कराशी संबंधित 
असल्यास , विवादग्रस्त कराच्या शिल्लक रकमेच्या १० टक्क्यांइतकी रक्कम , 

( ग ) वरील खंड ( क ) आणि ( ख ) मध्ये वर्णन केलेल्या आदेशाव्यतिरिक्त असलेल्या आदेशाविरुद्धच्या 
अपिलाच्या बाबतीत, विवादग्रस्त कराच्या शिल्लक रकमेच्या १० टक्क्यांइतकी रक्कम , 

( घ ) इतर कोणत्याही आदेशाविरुद्धच्या अपिलाच्या बाबतीत , न्यायाधिकरणाने निदेश दिल्याप्रमाणे , 


रक्कम : 


सन २००५ चा 


परंतु , खंड ( ख ) किंवा, यथास्थिति, खंड ( ग ) अन्वये जमा करण्याची आवश्यकता असलेली 
रक्कम पंधरा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही . 

स्पष्टीकरण. पोट - कलम ( ख ) च्या खंड ( ख ) किंवा खंड ( ग ) च्या प्रयोजनार्थ, “ विवादग्रस्त कराची 
शिल्लक रक्कम ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, पोट -कलम ( ६ क ) च्या अनुक्रमे खंड ( ख )किंवा, यथास्थिति , खंड ( ग ) 

अन्वये पहिल्या अपिलात अपील प्राधिकरणाने निदेश दिल्याप्रमाणे, प्रदान केलेली रक्कम विचारात घेतल्यानंतर , 
शिल्लक राहिली असेल अशी विवादग्रस्त कराची रक्कम , असा आहे . 

( ग ) अपील प्राधिकरण किंवा, यथास्थिति , न्यायाधिकरण, पोट-कलम ( ६ क ), किंवा, यथास्थिति , पोट -कलम 
( ६ ख ) अन्वये अपील दाखल केल्यावर, विहित रीतीने, विवादग्रस्त उर्वरित देय रकमांच्या वसुलीस स्थगिती देईल . ”. 

११. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम २७ मध्ये, पोट- कलम ( २), खंड ( क ) मधील, “ एकशेवीस 
या मजकुराऐवजी, “ एकशेऐंशी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ९ याच्या 
कलम २७ ची 

सुधारणा. 
१२. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ३० मध्ये, पोट - कलम ( ४ ) नंतर, पुढील पोट- कलम जादा सन २००५ चा 
दाखल करण्यात येईल : 

क्रमांक ९ याच्या 
“ (५ ) राज्य शासनाला , राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे त्यात नमूद केलेल्या अशा शर्तीना कलम ३० ची 

सुधारणा. 
अधीन राहून वेळोवेळी, 

( एक ) ज्यांना विक्रीकर विभागाच्या स्वयंचलन यंत्रणेतील तांत्रिक अडचणींमुळे विहित केलेल्या 
कालावधीमध्ये कर प्रदान करणे शक्य नव्हते ,किंवा 


महाराष्ट्र अधिनियम 


" 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल १५, २०१७ / चैत्र २५, शके १ ९ ३ ९ 


सन २००५ चा 


येईल : 


सन २००५ चा 


या १८ . 


. 


( दोन) ज्यांनी उशीरा नोंदणी केलेली आहे , 
अशा नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांच्या विहित केलेल्या कोणत्याही प्रवर्गाकडून देय असलेल्या, कोणत्याही कालावधीच्या 
संबंधात संपूर्ण व्याजाचीकिंवा अंशतः व्याजाची सूट देता येईल. " 
१३. 

मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ३७ ला त्याचे पोट -कलम ( १) असा नव्याने क्रमांक देण्यात 
महाराष्ट्र अधिनियम येईल ; आणि अशा प्रकारे नव्याने क्रमांक दिलेल्या पोट -कलम (१) नंतर , पुढील पोट -कलम जादा दाखल करण्यात 
क्रमांक ९ याच्या 
कलम ३७ ची 
सुधारणा. 

" ( २) कराच्या , शास्तीच्या , व्याजाच्या रकमेच्या, समपहृत रकमेच्या, दंडाच्या किंवा अन्य कोणत्याही 
रकमेच्या प्रदानासाठी , कलम ३२ च्या पोट -कलम ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी संपल्यानंतर पोट 
कलम (१ ) मध्ये नमूद केलेला प्रथम भार हा ,निर्माण केला असल्याचे मानण्यात येईल. ”. 

१४. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ४० मध्ये, “ पोट-कलम ( ६ ) ” या मजकुरानंतर, “किंवा, 
महाराष्ट्र अधिनियम यथास्थिति , पोट -कलम ( ६ग ) ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 
क्रमांक ९ याच्या 
कलम ४० ची 

सुधारणा. 
सन २००५ चा 

१५. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ४४ मध्ये, पोट- कलम ( ५ ) नंतर, पुढील पोट- कलम जादा 
महाराष्ट्र अधिनियम 

दाखल करण्यात येईल : 
क्रमांक ९ याच्या 
कलम ४४ ची 

(६ ) कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदींना अधीन राहून, एखाद्या खाजगी कंपनीकडून , -मग ती २०१३ चा 
सुधारणा. 

अस्तित्वात असो किंवातिचे समापन केलेले असो किंवा ती परिसमापनाअंतर्गत असो किंवा नसो 
अधिनियमान्वये वसुलीयोग्य असलेल्या कोणत्याही कराचीकिंवा इतर रकमेची, कोणत्याही कालावधीसाठी , 
कोणत्याही कारणामुळे - मग ते कोणतेही असो- वसुली केली जाऊ शकत नसेल तेथे, जी व्यक्ती अशा 
कालावधीमध्ये खाजगी कंपनीची संचालक होती अशी प्रत्येक व्यक्ती ही , जर तिने , वसुली न होण्याबाबत 
उक्त कंपनीच्या कामकाजाच्या संबंधात तिच्या वतीने कोणतीही हयगय , अपकार्यकिंवा कर्तव्याचे उल्लंघन 
यांच्याशी तिचा संबंध लावला जाऊ शकत नाही हे सिद्ध केल्याखेरीज , असा कर किंवा इतर रक्कम यांचे 

प्रदान करण्यासाठी संयुक्तपणे व पृथकपणे जबाबदार असेल . ". 
सन २००५ चा १६. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाच्या कलम ५३ मधील, पोट- कलम (१) मध्ये, स्पष्टीकरणानंतर, 
महाराष्ट्र अधिनियम पुढील पोट -कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 
क्रमांक ९ याच्या 
कलम ५३ ची 

(१ क ) महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अधिनियम , २०१७ चा 
सुधारणा . २०१७ याच्या प्रारंभास किंवा त्यानंतर जो परतावा देय असेल त्या परताव्याच्या बाबतीत , जर परतावा 

देण्यास साठ दिवसांहून अधिक दिवसांचा उशीर झाला असेल तर , पोट- कलम (१) च्या तरतुदी लागू 
होतील . ”. 

१७. मूल्यवर्धित कर अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची क मध्ये, नोंद ६३ नंतर , पुढील नोंद जादा 

दाखल करण्यात येईल : 
क्रमांक ९ याला 
जोडलेल्या अनुसूची “ ६४ सेवनासाठी दिला असेल त्याव्यतिरिक्त प्रक्रिया ( १) ग्राहकाकडून कर शून्य 

टक्के . ”. 
क ची सुधारणा . 

केलेल्या , अंशतः प्रक्रिया केलेल्या , अंशतः वसूल केलेला नसावा . 
शिजवलेल्या, तयार-मिश्रण , खाण्यासाठी तयार, १ 
सोललेल्या ( shelled) मधुमक्याची, ( २ ) शासकीय कोषागारामध्ये 
( क ) गोठविलेल्या स्थितीत , वा 

कर भरलेला नसावा. 
( ख ) हवाबंद डब्यात , वा 
( ग ) व्यापार नामाखाली, 
विक्री केलेली असेल वा नसेल, अशी १ एप्रिल 
२००५ ते ३१ मार्च २०१६ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये 
केलेली विक्री . 


महा . ३१ . 


सन २००५ चा 


महाराष्ट्र अधिनियम 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १५, २०१७ / चैत्र २५ , शके १ ९ ३ ९ 


७ 


प्रकरण सहा 


२००६ चा 
महा. ४३. 


महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम , २००६ याची सुधारणा. 
१८ . महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम , २००६ याच्या कलम ३, पोट- कलम (१ ) च्या तक्त्यातील सन २००६ चा 
नोंद १ मधील, स्तंभ ( ३ ) मध्ये , “ ७०,००० 

महाराष्ट्र अधिनियम 
या मजकुराऐवजी , १,००,००० ” हा मजकूर दाखल करण्यात क्रमांक ४३ याच्या 
येईल . 

कलम ३ ची 
सुधारणा. 


" 


प्रकरण सात 


महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) 

अधिनियम , २०१२ याची सुधारणा . 


२०१२ चा 


महा. ८ . 


महाराष्ट्र अधिनियम 


१ ९ . महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अधिनियम , २०१२ याच्या सन २०१२ चा 
कलम १ मधील , पोट - कलम ( २ ) मध्ये, 

क्रमांक ८ याच्या 
(१ ) खंड ( क ) मध्ये, “ कलमे २१ व २२ " या मजकुराऐवजी, “ कलम २१ चे पोट-कलम ( १), कलम १ ची 
कलम २२ ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो नेहमीच दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात सुधारणा. 


येईल ; 


( २) खंड ( क ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल आणि तो नेहमीच समाविष्ट करण्यात 
आला असल्याचे मानण्यात येईल : 

“ ( क -१) कलम २१ चे पोट - कलम (२ ) हे, ८ एप्रिल २०११ पासून अंमलात आले असल्याचे 
मानण्यात येईल . ". 


प्रकरण आठ 


विधिग्राह्यीकरण व व्यावृत्ती . 


२० . 


महा. ३१ . 


(१ ) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा न्यायाधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश विधिग्राह्यीकरण व 
२०१७ चा यांमध्ये एतविरुद्ध काहीही अंतर्भूत असले तरी , महाराष्ट्र करविषयक कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) 

व्यावृत्ती . 
अधिनियम , २०१७ (यात यापुढे, या प्रकरणात , ज्याचा निर्देश “ सुधारणा अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
२००३ चा याच्या प्रारंभापूर्वी, कोणत्याही वेळी, महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर अधिनियम, २००२ व त्याखाली 
महा. ४. केलेले नियम ( यात यापुढे, या प्रकरणात, ज्याचा निर्देश “ प्रवेश कर विषयक कायदा " असा करण्यात आला आहे ) 

याच्या तरतुदींन्वये केलेले कोणतेही निर्धारण किंवा अशा निर्धारणासंबंधात केलेली कोणतीही कार्यवाही किंवा गोष्ट ही , 
२००५ चा अशा निर्धारणाच्या किंवा अशा निर्धारणाशीसंबंधित केलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीच्या किंवा गोष्टीच्या दिनांकाला महाराष्ट्र 
महा. ९. मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ याच्या कलम २३ खाली अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींच्या कालमर्यादेत केली 

असेल तर, जणू काही असे निर्धारण , किंवा अशा निर्धारणासंबंधात केलेली कोणतीही कार्यवाही किंवा गोष्ट ही , 
सुधारणा अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रवेश कर विषयक कायद्यान्वये यथोचितरीत्या केलेली, हाती 
घेण्यात आलेली किंवा करण्यात आलेली होती असे समजून वैध आणि प्रभावी असल्याचे मानण्यात येईल आणि 
तद्नुसार अशा कोणत्याही निर्धारणाच्या संबंधात राज्य शासनाने किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने 
किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकाऱ्याने केलेली सर्व कृती, कार्यवाही किंवा गोष्टी ह्या सर्व प्रयोजनांसाठी, कायद्यानुसार 
करण्यात आल्याचे आणि त्या नेहमीच तशा प्रकारे केलेल्या किंवा करण्यात आल्या असल्याचे मानण्यात येईल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १५, २०१७ / चैत्र २५, शके १ ९ ३ ९ 


( २) शंका निरसनासाठी, याद्वारे असे जाहीर करण्यात येत आहे की , पोट - कलम (१ ) मधील कोणत्याही 
गोष्टीमुळे एखाद्या व्यक्तीला, 

सुधारणा 

अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रवेश कर विषयक कायद्याच्या 
तरतुदींनुसार पोट - कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही निर्धारणासंबंधात हरकत घेण्यास प्रतिबंध होतो 
असा अर्थ लावण्यात येणार नाही . 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAMJAGANNATH 
GOSAVI. 


